वित्तीय मान्यता 

बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाशक चाचणी 
प्रयोगशाळांचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी लेखाशिर्ष 
२४०१०३०५ अंतर्गत (२१ पुरवठा व सामग्री आणि (५२) यंत्रसामग्री 
या उद्दिष्टाकरीता रु. २१० लक्ष इतकी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 


झालेली रक्‍कम उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २८२४/प्र.क्र. २६ /१७-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २१ मार्च, २०२४ 


वाचा 
१) संचालक (नि.व गु. नि.), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. HSS (प्रो/ गुनि-६/ 
पुरक मा./ न.क्र. ३६/ २४९१/ २०२४, दि. २३/०१/२०२४. 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४०/ अर्थ-३, 
दि. ०४ मार्च, २०२४. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाशक चाचणी 
प्रयोगशाळांचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी लेखाशिर्ष २४०१०३०५ (अनिवार्य) अंतर्गत एकूण रुपये 
२९१९.९१ लाख इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळांचे कामकाज सुरळित 
चाळू राहण्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद अपूरी असल्याने उक्त लेखाशिर्षाखाली (२१) पुरवठा व 
सामग्री आणि (५२) यंत्रसामग्री या उद्दिष्टाखाली विधानमंडळाच्या फेब्रुवारी-२०२४ च्या अधिवेशनामध्ये 
पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेला रु. २१० लक्ष निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील बीज परीक्षण प्रयोगशाळा, खत नियंत्रण प्रयोगशाळा, किटकनाडक चाचणी 
प्रयोगशाळा, किडनाडाक उर्वरित अंड तपासणी प्रयोगशाळा व जैविक किड नियंत्रण प्रयोगशाळांतील 
खर्च भागविण्याकरीता लेखाशिर्ष २४०१ ०३०५ (अनिवार्य) अंतर्गत अनुक्रमे (२१) पुरवठा व सामग्री आणि 
(५२) यंत्रसामग्री या उद्दिष्टावरील खर्च भागविण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन दिलेला 
अनुक्रमे रु. १९६ लक्ष व रु. १४ लक्ष असा एकूण रु. २१० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २८२४/प्र.क्र. २६ /१७-ओ 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या अनुदातून भागविण्यात 


येऊन खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र. डी-३ 

२४०१ पीक संवर्धन 

१०३ बी- बियाणे 

(00) (०२) बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाशक 
चाचणी प्रयोगशाळा (अनिवार्य) 

(२४०१०३०५) 


३. सदरचा निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या दिनांक ०५/०२/२०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील 
मार्गदर्शक सुचनांचे व अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०५/२०२४/व्यय-१, 
दि.१८/०३/२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२११८२२४६५६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wa:- १ 


९) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PIMPALE PRASHANT RAMESH 
Date: 2024.03.21 18:32:06 +05'30' 


(प्रशांत र. पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

सहसचिव ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व कृषि संचालक / कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कृषि संचालक ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
उपसंचालक (प्रयोगशाळा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१० सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११) वित्त विभाग- (व्यय-१/अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 

१२) कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) १७-अ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवड नस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


